सामान्य राज्य सेवा, गट-अ मधील “मुख्य 
प्रशासकीय अधिकारी” या पदाची 
दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२२/प्र.क्र.३९५/सेवा २ 
गो. ते. रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, दहावा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई- ७०० ००१ 
दिनांक : १८ जानेवारी, २०२३ 
संदर्भ - १ महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१. 
२) शासन परिपत्रक क्र.ज्येसूची २६२२/प्र.क्र.२३७/सेवा २ दि. ०१.०८.२०२२ 


शासन परिपत्रक - 

सामान्य राज्य सेवा, गट-अ मधील “मुख्य प्रशासकीय अधिकारी” (वेतनस्तर एस-२० : ५६१००- 
१७७५००) या पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची संदर्भ क्र. २ च्या 
शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर ज्येष्ठतासूची बाबत कोणाचे आक्षेप असल्यास ते १५ 
दिवसाच्या आत शासनास सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले होते, व त्यानुसार प्राप्त झालेल्या आक्षेपाबाबत 
निराकरण करुन दि. ०१.०१.२०२२ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतुदीनुसार 
तयार करण्यात आलेली आहे. 

३. सदर ज्येष्ठतासूची पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील मा. उच्च न्यायालयाने याचिका 
क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरूद्ध राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. 

छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२३०११८१२०४४७९३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(-॥॥)॥१॥॥(॥॥1 ८ 

HARIDAS WADE 
(चंद्रकांत ह. वडे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा (१, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
3) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.), मुंबई. 


(कृ.मा.प.) 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.ज्येसूची २६२२/प्र.क्र.३९५/सेवा-२, दिनांक 9¢ 09.2023 


४ उपसंचालक आरोग्य सेवा (सर्व मंडळे) 
५) संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत) 
६) निवडनस्ती(सेवा-२) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


विवरणपत्र- अ 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.ज्येसूची २६२२/प्र.क्र.३९५/सेवा-२, दिनांक १८.०१.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र- अ 


१. संवर्गाचे नाव - सामान्य राज्य सेवा गट -अ “मुख्य प्रशासकीय अधिकारी” 
२. वेतनश्रेणी - वेतनस्तर एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
३. दि.०१ जानेवारी, २०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि. ०१.०१.२०२१ ते दि. ३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची) 
नियम सामान्य राज्य सेवा नियुक्तीचा | जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३(२)(ओ) ज्येष्ठता सेवानिवृत्ती शैक्षणिक अर्हता शेरा 
३(२(ब) | गट -अ अधिकार्‍यांचे नाव मार्ग नुसार संवर्गात दिनांक/ दिनांक 
नुसार (सरळसेवा/ FIA I ज्येष्ठतेचा 
नुसार al नियुक्तीचा | मूळ जात रड ज्येष्ठते | 
जेष्ठता want aan दिनांक मानीव दिनांक 
क्रमांक 
(१) (2) (3) (४) (4) (&) (७) (८) (९) (१०) (११) 
षि श्रीमती. स्मिता रविद्र नामनि २२.०४.१९७० खुला णि ०९.१२.२०११ | 28.99.2099 | ३०.०४.२०२८ | एम.एस.सी. 
कारेगांवकर 
२ श्री. शैलेश रामचंद्र नामनि २६.०८.१९६९ खुला हि २९.११.२०११ | 28.99.2099 | ३१.०८.२०२७ | 9) एम.एस.सी. 
पाटणकर (स्टॅटीस्टीक्स) 
२) डि.सी.एस.टी. 
३) डी.ओ.आर.एम. 
४) पी.जी.डी.एच.क्यु.एम 
३ श्री. महेडा सत्यवान बोटले | नामनि ०३.०५.१९६८ इमाव न्न २१.०३.२०१२ | 29.03.2092 | ३१.०५.२०२६ | बी.कॉम. 
४ | श्रीमती. करुणा भिकाजी । पदोन्नती | १६.१२.१९६८ खुला अ.जा. | ३०.०८.२०१४ | ३०.०८.२०१४ | ३१.१२.२०२६ | १) एम.एस.सी. 
सुरवाडे २) बी.एड. 
3) पी.जी.डी.एच.क्यु.एम 


(कृ.मा.प.) 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.ज्येसूची २६२२/प्र.क्र.३९५/सेवा-२, दिनांक १८.०१.२०२३ 


नियम सामान्य राज्य सेवा नियुक्तीचा | जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३(२(अ) | ज्येष्ठता सेवानिवृत्ती शैक्षणिक अहता शेरा 
३(२(ब) | गट -अ अधिकार्‍यांचे नाव ml नुसार दिनांक/ दिनांक 
नुसार ( / संवर्गात ज्येष्ठतेचा 
pas veh ea | 
प्रवर्ग प्रवर्ग स्यू 
क्रमांक दिनांक दिनांक 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 
५ श्रीमती. भावना सुरेड | पदोन्नती | ०६.०५.१९६६ | खुला इ.मा.व. | ३०.०८.२०१४ | ३०.०८.२०१४ | ३१.०५.२०२४ | 9) बी.ई.(इलेक्ट्रॉनिक) 
चौधरी २) एम.बी.ए. 
& श्रीमती. सुषमा बाणिक पदोन्नती । ०१.०७.१९६६ खुला इ.मा.व. | ३०.०८.२०१४ | ३०.०८.२०१४ | ३०.०६.२०२४ | एम.एस.डब्ल्यु 
७ | श्री. सुरेश रामअवतार | तात्पुरती | ०१.०२.१९६४ | खुला । वि.जा.अ. | ०१.०१.२०२१ | २१.१०.२०२० | ३१.०१.२०२२ | एस.एस.सी. 
परदेशी पदोन्नती 
८ डॉ. एकनाथ माळोजी तात्पुरती | १०.०६.१९७४ | खुला खुला | २३.१०.२०२० | २३.१०.२०२० | ३०.०६.२०३२ | १ एम.ए./ एम.एड. 
भोसले पदोन्नती २ डी.एस.एम./एम.फील 
३)पी.एच.डी (लोक प्रशासन) 
९ श्री. मानसिंग दादासाहेब तात्पुरती | ०१.०६.१९६४ | खुला खुला | २३.१०.२०२० | 23.90.2020 | ३१.०५.२०२२ | एम.एस.सी. 
सुर्यवंशी पदोन्नती (संख्याझास्त्र) 
व्हे श्री. संदिप भाऊराव बांगडे । तात्पुरती | १६.०५.१९७२ खुला अ.जा. १३.११.२०२० | २७.१०.२०२० | ३१.०५.२०३० | एम.एस.सी. (डी.बी.एम) 
पदोन्ननती 
be श्री. प्रशांत व्यंकटराव तात्पुरती | ०५.०९.१९७१ खुला खुला | २७.१०.२०२० | २७.१०.२०२० | ३०.०९.२०२९ | एम.कॉम. 
बडगिरे पदोन्नती 
१२ | श्री. राजदिप दि. कुलकर्णी | तात्पुरती | २८.०४.१९७० | खुला खुला । १९.११.२०२० | १९.११.२०२० | ३०.०४.२०२८ | १ बी.एस.सी. 
पदोन्नती २ एल.एल.बी. 
१३ | श्री. अनिल संपतराव बांगर | तात्पुरती | ०१.०६.१९६७ | खुला खुला | २८.१२.२०२० | २८.१२.२०२० | ३१.०५.२०२५ | एम.एस.सी. उशिरा 
पदोन्नती wy 


KKRKKKKKRKKKK EKER KKK KK EK KKK EKER EK KKEKREKEKREKKKK KK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


